सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीस निधी 
वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२३/प्र.क्र.८८/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ मे, २०२३. 


संदर्भ:- १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.२०२४.२०२३. 
२. समक्रमांकाचे दि.२०.०४.२०२३ चे आदेशा. 
३. महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.२/एस एच सी/ 
बी-१३५, दिनांक 90.04.2023 चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात “झेड ई १- ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० इतर 
कार्यक्रम (०१) (१८), यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत” “ ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” 
यासाठी रु. ४४.०० लाख इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीपैकी महाराष्ट्र राज्य हज 
समितीच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी संदर्भ क्र. २ च्या आदेशान्वये रु. ४,४०,०००/- 
इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य हज समितीने त्यांच्या संदर्भ क्र. ३ च्या 
पत्रान्वये आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करिता वेतनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. 
विभागाकडे रु. ४,४०,०००/- इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर मागणीनुसार निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन नणय निर्णय:- 

संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालयातील 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपलब्ध रु.४,४०,०००/- (रुपये चार लाख चाळीस हजार फक्त) इतका निधी 
वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या 
मर्यादेत आपला खर्च करण्याची आवश्‍यक ती दक्षता घ्यावी. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि 
महालेखापालांच्या GAN खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
राज्य हज समिती, मुंबई यांची राहील. 
3 सदर निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, 
मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. याकरिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत 
केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 
४. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “झेड ई १- ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण 
२०० इतर कार्यक्रम (०१) (१८), यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत” “३६ सहायक अनुदाने 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२३/प्र.क्र.८८/का-५ 


(वेतन)” या उद्दिष्टाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
५. केलेल्या खर्चाचा aati व उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची 
जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांची राहील 
६. हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२.०४.२०२३ अंतर्गत प्रशासकीय विभागांना प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६०११३१७२६९५१४ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PARVEEN JAVED JUGARI 


igitally signee 
PA RV E E N J AV E D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, MINORITIES. 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7756¢9321 eaddbc49e6838c15545ed29cc20adf253d62a3e% 
3655f35e48b 136, postalCode=400032, st=M: 


JUGARI क. ह as 
(परवीन जुगारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. अवर सचिव (व्यय-१/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अवर सचिव (का-५/का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रुम.क्र.६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी, मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 


६. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


